महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक:- इएसटी-१०२१/प्र.क्र.०७/का.१४२७ 
नियोजन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


स्थायित्व प्रमाणपत्र 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: स्थाप्रप-१४१४/(प्र.क्र.9३/१४)/१३-अ, 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१४ मधील सूचना क्र.१ येथे विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सर्व शर्ती अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील खाली नमूद करण्यात आलेल्या अस्थायी शासकीय 
अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत पूर्ण झालेल्या आहेत आणि त्यानुसार ते अधिकारी आवश्‍यक त्या सर्व प्रयोजनार्थ 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर स्तंभ-४ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून स्थायी 
शासकीय अधिकारी म्हणून समजले जाण्यास पात्र आहेत असे याव्दारे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


अ. शासकीय अधिकाऱ्यांचे नांव व ज्या पदावर स्तंभ क्र.२ मधीळ । स्थायित्व लाभाचा 


क्र सध्याचे पदनाम अधिकाऱ्यास स्थायित्व दिनांक 
प्रमाणपत्र देण्यात येते ते 
पदनाम 

(१) (२) (३) (४) 

१ | श्रीमती प्रियांका रामदास बोकील, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी ०३/०२/२०१९ 
संशोधन अधिकारी, अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, 
पुणे 

२ | श्रीमती शुभांगी विष्णू रायते, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी २३/०२/२०१९ 


संशोधन अधिकारी, सहाय्यक संचाळक | अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
(राष्ट्रिय नागरी माहिती पध्दती), नगर 


रचना, पुणे 
३ | श्री.प्रसाद धनराज घाडगे, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी ०२/०३/२०१९ 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 


जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, सोलापूर 


४ | श्रीमती सविता भास्कर मुळीक संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी ०९/०२/२०१९ 
(श्रीमती सविता उदय पवार), अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 

जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, पालघर 

५ | श्री.अभिजित आत्माराम कुलकर्णी, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी १५/०२/२०१९ 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, सिंधुदुर्ग 

६ | श्री.दिनेश भिकू काळे, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी ०५/०२/२०१९ 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 


जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, अहमदनगर 

७ | sft. प्रमोदराव साहेबराव पाटील, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी १३/०२/२०१९ 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, जळगाव 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१०२१/प्र.क्र.०७/का.१४२७ 


अ. | शासकीय अधिकाऱ्यांचे नांव व ज्या पदावर स्तंभ क्र.२ मधील । स्थायित्व लाभाचा 
क्र सध्याचे पदनाम अधिकाऱ्यास स्थायित्व दिनांक 
प्रमाणपत्र देण्यात येते ते 
पदनाम 

(१) (२) (३) (४) 

८ | श्री.भगवान शांकर पवार, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी ०५/०२/२०१९ 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, सिंधुदुर्ग 

९ | श्रीमती नयन नामदेवराव गुरव, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी १०/०२/२०१९ 
संशोधन अधिकारी, अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर 

i ० | श्री.निर्मलकुमार रमाकांत तोरवणे, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी २३/०२/२०१९ 
नियोजन अधिकारी, अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 
तळोदा, नंदूरबार 

११ | श्री.श्रीकांत देशिकेंद्र peo, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी ०८/०२/२०१९ 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, उस्मानाबाद 

१२ | श्री.यतिन रोहीदास सोनार, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी ०२/०२/२०१९ 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी | अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
(मानव विकास), जिल्हा मानव विकास 
समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
नंदूरबार 

१३ | श्रीमती लता नाना धायगुडे संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी ०३/०२/२०१९ 
(श्रीमती राजश्री श्रीधर भिसे), अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
संशोधन अधिकारी (इ.आ.सं.कें.), 
अर्थ व संख्यिकी संचालनालय, 
मुख्य कार्यालय, मुंबई 

१४ | श्रीमती तृप्ती नानासाहेब घाडगे संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी २६/०२/२०१९ 
(श्रीमती तृप्ती कुणाल निंबाळकर), अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, सातारा 

१५ | श्रीमती सायली दिलीप देवस्थळी, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी १६/०२/२०१९ 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, कोल्हापूर 

१६ | श्रीमती सुनेत्रा भास्कर दरे संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी २६/०२/२०१९ 
(श्रीमती सुनेत्रा जयंत पाटील), अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
सांख्यिकी अधिकारी, 
अपर पोलीस महासंचालक (कारागृह), 
पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१०२१/प्र.क्र.०७/का.१४२७ 


a.) शासकीय अधिकाऱ्यांचे नांवव | ज्या पदावर स्तंभ क्र.२ मधील | स्थायित्व लाभाचा 
क्र. सध्याचे पदनाम अधिकाऱ्यास स्थायित्व दिनांक 
प्रमाणपत्र देण्यात येते ते 
पदनाम 

(१) (२) (३) (४) 

१७ | श्रीमती माधुरी भास्करराव नासरे, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी ०६/०२/२१९ 
नियोजन अधिकारी, अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 
नागपूर 

१८ | श्रीमती प्रितम दिलीप गायकवाड संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी २४/०२/२०१९ 
(श्रीमती प्रितम श्रीकांत Heo), अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, उस्मानाबाद 

१९ | श्रीमती मेघा हनुमंत इंगळे, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी २६/०२/२०१९ 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, नाशिक 

२० | श्रीमती रेखाताई दिनकर गुरव, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी २०/०२/२०१९ 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, | अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, यवतमाळ 

२१ | श्री.शंकर सोपान साबरे, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी ०३/०२/२०१९ 
नियोजन अधिकारी, अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 
किनवट, नांदेड 

२२ | श्रीमती मोना सुर्यकांत पवार- वाघवकर, | संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी ०३/०२/२०१९ 
संशोधन अधिकारी, अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे 

२३ | श्रीमती निवेदिता बाळासो पाटील, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी ०२/०२/२०१९ 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, ठाणे 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, परिपत्रक क्रमांक: स्थाप्रप्र-१४१५/(प्र.क्र.९७/१५)/१३-अ, 


दिनांक २१/०८/२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन हे स्थायित्व 


प्रमाणपत्र अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांच्या मान्यतेने देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१०२१/प्र.क्र.०७/का.१४२७ 


3. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर प्रमाणपत्र उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०११९११३२४५६०१६ असा आहे. हे प्रमाणपत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlekar 


|: c=IN, o=Governmen' 


DN: c=IN, ०७५ ॥ Of Mahi tra, ou=Pl. 
Tushar Purushottam ७ य पाय 


2.5.4.20=6dd848a31422ed36ba4503d4744b6dc20833c851 


H i rl e ka r babace12b16b7bba3f67cca2, cn=Tushar Purushottam 
lek: 


(तु. पु. हिर्लेकर) 
दिनांक : १९ जानेवारी, २०२१. कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, अर्थ व साख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, याबाबतची नोंद संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात 
नोंदविण्याबाबत उचित कार्यवाही करावी. 
२) संबंधित अधिकारी. (मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 
3) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


